इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांर्तगत 
स्वयंसेवी एजन्सीमार्फत चालविण्यात येणा-या 
विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांमध्ये राष्ट्रीय 
शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक अंतर्गत देण्यात आलेल्या 
प्रशिक्षणाची देयके अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक विभशा-२०२४/प्र.क्र.०९/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक- 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर,२०१६. 
२) केंद्रीय वित्त मंत्रालय यांची अधिसूचना क्रमांक-१२/२०१७-06॥॥8। Tax (Rate), दि.२८ जून, २०१७ 
३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१८/प्र.क्र.४६९/विजाभज-२, दिनांक ०३ फेब्रुवारी,२०२०. 
४) शासन परिपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग दि.७/०६/२०२२ अन्वये गठीत 
राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीची दि.२०/०४/२०२३ रोजी झालेली बैठक. 
५) शासन आदेशा इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभञा-२०२३/प्र.क्र.१९०/विजाभज-१, दि.१४ मे, २०२३. 
६) GeM Tender प्रणालीवरील निविदा क्र. GEM/2023/B/3888324, 
दि.१५ मे,२०२३. 
७) शासन पत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०२३/प्र.क्र.१९०/विजाभज-१, दि.२९ मे, २०२३. 
८) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०२३/प्र.क्र.१९०/विजाभज-१, दि.३० मे, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत विमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींकरिता खाजगी अनुदानित निवासी 
आश्रमशाळा चालवण्यात येतात. या आश्रमशाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काटेकोर 
उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांमध्ये “राष्ट्रीय शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक 
तत्त्वे, लागू करण्याकरीता शासन निर्णय, संदर्भ क्र.८, दिनांक 30 मे,२०२३ अन्वये M/s Awadhesh 
Assessment Services Privated Limited, Nagpur या संस्थेस मान्यता देऊन सदर योजनेसाठी येणाऱ्या 
रु.२६,४८,९१,००१/- (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष एक्यात्रव हजार एक फक्त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे 
M/s Awadhesh Assessment Services Privated Limited, Nagpur या संस्थेने सदर 
मान्यतेअधीन २४ जिल्ह्यातील एकूण ४९८ आश्रमशाळांमध्ये “राष्ट्रीय शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे” 
योजनेतंर्गत प्रशिक्षण दिले असून, सदरहू प्रशिक्षण पूर्ण केळे असल्याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी प्रमाणित केळे असून आश्रमशाळांच्या यादीसह अहवाल 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रशिक्षणावरील खर्चापोटी एकूण रु.२३,५५,६३,७८०/- (अक्षरी रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.०९/विजाभज-१ 


तेवीस कोटी पंचावन्न लक्ष त्रेसष्ठ हजार सातऱी ऐंशी फक्त) इतक्या रकमेचे देयके या विभागाकडे सादर केली 


आहेत. 
on Tax Invoice नुसार एकूण 
अ. ल्ह्या , दिनांक आश्रमशाळांची 
cn देयक क्रमांक आणि दिनांक , रक्‍कम 
क्र. नाव संख्या 
=a | २ 3 1 छे षु 
॥/5$2>[१डिसेबर१२०२२३-२४१००१, 
षि गडचिरोली ३ Z ३७८४१५७ 
दि.२२.१२.२०२३ 
॥/5$2>[१डिसेबर१२०२२३-२४१००२, 
२ सातारा र १७ ८०४१२२४ 
दि.२७.१२.२०२३ 
॥/5$>[_१डिसेंबर१२०२३-२४१००३, 
३ | बुलढाणा १ १५ ७०९५२९४ 
दि.२८.१२.२०२३ 
॥/5$2[१डिसेबर१२०२२३-२४१००४, 
8 कोल्हापूर ३ १४ ६६२२२७५ 
दि.२८.१२.२०२३ 
सित ॥/5>[_१डिसेंबर१२०२३-२४१००५, 
4 सांगली डे २८ १३२४४५५० 
दि.२९.१२.२०२३ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१००६, 
६ | यवतमाळ रै द ऱ्य २०८१२८६४ 
दि.०१.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१००७, 
७ | अकोला रै ae; ५२०३२१६ 
दि.०१.०१.२०२४ 
॥/$>[१जानेवारी१२०२३-२४९००८, 
j पुणे २०२३-२ १६ ७५६८३१४ 
दि.०२.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१००९, 
९ । जालना कीत | आ. | ee 
दि.०२.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१०१०, 
शि अमरावती र ९ ४२५७१७६ 
दि.०३.०१.२०२४ 
Pe AASPLASIMERT\ 2023-28099, 
ae औरंगाबाद २१ ९९३२४१२ 
दि.०३.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१०१२, 
१२ | परभणी १. १९ ८९८७२७२ 
दि.०३.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१०१३, 
१३ । सोलापूर Ses ४५ २१२८५८८४ 
दि.०४.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१०१४, 
१४ बीड ena २५ ११८२५४९१ 
दि.०४.०१.२०२४ 
॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१०१५, 
१५ | जळगाव डे र २७ ARIAS RO 
दि.०५.०१.२०२४ 
हिंगोली ॥/5$2>[१जानेवारी१२०२३-२४१०१६, 
१६ । हिंगोली ह द शिका ५२०३२१६ 
दि.०८.०१.२०२४ 
२१२८५८८४ 
॥/5$०[१जानेवारी१२०२३-२४१०१७, 
१७ लातूर ४५ 
दि.०८.०१.२०२४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.०९/विजाभज-१ 


॥/5७०॥१जानेवारी१२०२२३-२४१०१८, 
१८ भंडारा दि.०९.०१.२०२४ ४ १८९२०७९ 
१९ | चंद्रपूर ५50 जानेवारी १२०२३-२४१०१९, a १०४०६४३२ 
दि.०९.०१.२०२४ 
pe नाड &/5>_जानेवारी१२०२३-२४१०२०, द्व २४१२४००२ 
दि.०९.०१.२०२४ 
AASPL\SIMAERT\ 2023-28024, 
२१ | अहमदनगर aa १६ ७५६८३१४ 
दि.११.०१.२०२४ 
डव धुळे &/5>९जानेवारी१२०२३-२४१०२२, ag ८०४१३३४ 
दि.१२.०१.२०२४ 
७ ॥/5$>[१जानेवारी१२०२३-२४१९०२३, 
२३ । नंदुरबार anaes 3 १४१९०५९ 
दि.१२.०१.२०२४ 
AASPLA\SIMERT\ 2023-28028, 
२४ | उस्मानाबाद र १९ ८९८७२७२ 
दि.१५.०१.२०२४ 
एकूण ४९८ २३,५५,६३,७८० 


M/s Awadhesh Assessment Services Privated Limited, Nagpur या संस्थेशी झालेल्या 
करारानुसार त्यांनी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरु 
असलेल्या आश्रमशाळांना “राष्ट्रीय शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे, योजनेतंर्गत दिलेल्या प्रशिक्षणापोटी देय 
असलेल्या रु.२३,५५,६३,७८०/- (अक्षरी रुपये तेवीस कोटी पंचावन्न लक्ष त्रेसष्ठ हजार सातशे ऐंशी फक्त) 
इतक्या देयकावरील निधी M/s Awadhesh Assessment Services Privated Limited, Nagpur यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरु असलेल्या आश्रमशाळांना सन २०२३-२४ या वर्षांत 
“राष्ट्रीय शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे” योजनेतंर्गत प्रशिक्षण देऊन सदर प्रशिक्षणापोटी देय असलेल्या 
रु.२३,५५,६३,७८०/- (अक्षरी रुपये तेवीस कोटी पंचावन्न लक्ष त्रेसष्ठ हजार सातऱे ऐंशी फक्त) इतक्या 
रकमेची देयके अदा करण्यासाठी निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यास वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. वरील निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव (आश्रमशाळा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. उक्त निधी आहरित करण्यासाठी लेखा अधिकारी (रोख 
शाखा). इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून, त्यांना सदर निधी M/s Awadhesh Assessment Services Privated 
Limited, Nagpur या संस्थेस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 


३. केंद्रिय वित्त मंत्रालयाच्या दि.२८/०६/२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये काही सेवांकरीता जी.एस.टी.मधून 


सूट देण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये अ.क्र.9२ येथे खालीलप्रमाणे तरतूद नमूद आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.०९/विजाभज-१ 


Sr. | Chapter, Description of Services Rates Condition 
Section, (percent) 
Heading, Group 
or Service Code 
(tariff) 


७२ Heading ९९९२ Services provided to the Central | Nil Nil 
Government, State Government, 
Union territory administration under 
any training programme for which 
total expenditure is borne by the 
Central Government, State 
Government, Union territory 


8. केंद्रिय वित्त मंत्रालयाच्या दि.२८/०६/२०१७ च्या अधिसूचनेमधील उपरोक्त तरतूद विचारात घेता, 
M/s Awadhesh Assessment Services Privated Limited, Nagpur यांना जी.एस.टी. मधून सवलत 
अनुज्ञेय होत आहे. तथापि, M/s Awadhesh Assessment Services Privated Limited, Nagpur या 
संस्थेस “राष्ट्रीय शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे” प्रशिक्षणासाठी अदा करण्यात येणाऱ्या रकमेवर नियमानुसार 
आयकर भरावा लागणार असल्याने या संस्थेस अदा करण्यात येणाऱ्या एकूण रकमेमधून सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र-अ प्रमाणे आयकर टी.डी.एस. ची वजावट करून उर्वरित रु.२३,०६,६४,०२९/- (अक्षरी रुपये तेवीस 
कोटी सहा लक्ष चौसष्ठ हजार एकोणतीस फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 

५. उक्त खर्च "मागणी क्र.झेडज़ी- ०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०१)(०२) अझ्ञासकीय संस्थाद्वारे विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी आश्रमशाळातील व वसतिगृहातील सुविधा वाढविणे (कार्यक्रम) 
२१-पुरवठा व सामग्री (२२२५ ई८७५) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन foe शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०७१९२००७१५३४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KAILAS TARAGHAND 9 ७७६५५७ 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
SALU N KE MAHARASHTRA, OU = OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 


Date: 2024.02.07 19:26:03 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.०९/विजाभज-१ 


8) मा विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

५) मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

७) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

८) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सर्व) 

१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२) लेखा अधिकारी (रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (सवी. 

१५) व्यवस्थापक, अवधेश असेसमेंट सर्विसेस, प्रा.लि.नागपूर. 

१६) स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) निवडनस्ती (विजाभज-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय HAH शासन आदेश क्रमांक विभशा-२०२४/प्र.क्र.०९/विजाभज-९ दिनांक : ७ फेब्रुवारी २०२४ सोबतचे प्रपत्र - अ 
पुरवठादाराचे नाव - अवधेश असेसमेंट सर्विसेस प्रा. ली., नागपूर 


Tax Invoice आयकराच्या 
; 2% टीडीएस प्रत्यक्ष अदा 
अ. । जिल्ह्याचे दिनांक आश्रमशाळां| नुसार अदा रकमेवर 4% 
देयक क्र. आणि देयक दिनांक . (आयकर) करावयाची | करायची एकूण 
क्र. नाव ची संख्या | केलेली एकूण शैक्षणिक 
एकत्रित रक्‍कम रक्‍कम 
रक्‍कम अधिभार 


र a ६ (५२%) ८ (६४७) | es) 
7८ | अमरावती 
(7 | औरंगाबाद 
सोलापूर | 
Pal बोड | 
| हिंगोला [77970 जानेवारी१२८२० २७०१८. दि 
जानेवरी२०२३-२७०७ दि 
नांदेड 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


KAI LAS TARAC HAND DN: CN = KAILAS TARACHAND SALUNKE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
OTHER BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 
SALU N KE Date: 2024.02.07 19:26:21 +05'30' 
(केलास साळुंके) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


